मुंबईचे नगरपाळ कार्यालयाचे आधुनिक 
पद्धतीने नुतनीकरण करणे इत्यादींबाबतच्या 
अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शोरिफ़१६१६/११३१/प्र.क्र.१८१/का.९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ५ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा- 

१. नगरपाल (ARM) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१८७६/२०१६, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६. 

२. नगरपाल (ARH) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.६२९/२०१७, दि.२९ मार्च, २०१७. 

३. नगरपाल (ARM) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.८१०/२०१८, दि.२६ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना- 

मुंबईचे नगरपाल कार्यालयात अंतर्गत बाजूने मॉडर्न फर्निचर बनविणे, प्रसाधनगृहांचे 
नुतनीकरण करणे, भिंतीचा Prosar, जमिनीवरील फ़रशी व कटीसर बसवून संपूर्ण कार्यालयाचे 
आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरण करणे इत्यादींबाबतच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथे नमूद पत्रान्वये नगरपाल (शेरिफ़) यांचे कार्यालय, मुंबई 
यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत.सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, इळाखा शहर विभाग, 
मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तयार केले असून संबंधित कार्यकारी अभियंता, इलाखा 
शहर विभाग, मुंबई तसेच, मा.उपनगरपाळ, नगरपाल (aR) यांचे कार्यालय, मुंबई यांनी साक्षांकित 
केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबईचे TRU कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरण करणे 
इत्यादींबाबतच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरण करणे इत्यादीं कामांबाबतच्या 

मा.उपनगरपाल, नगरपाल (RH) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या रुपये 
५५,७५,६७५/-(पंचावन्न लक्ष पंचाहत्त्तर हजार सहाठो पंचाहत्तर) इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरणाचा खर्च भागविण्याकरिता २७- 
लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली चालू वित्तीय वर्षात (२०१८-२०१९) पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध 
करण्यात येईल. 
३. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५७४/२०१७/इमा २, दिनांक 
२२.०५.२०१८ अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.६२३/ 
१८/व्यय.५, दि.०३.०७.२०१८तसेच वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका भाग१ उपविभाग ३ अ.क्र.४ 
परि.क्र.२७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमितकरण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ़१६१६/११३१/प्र.क्र.१८१/का.९ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००८१६१४३७९४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by Amogh Shyamkant Kal 
A mM h ernm Law and Judiciary 
if ९ ICod 
254. f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd56e818f8a3 
b355. 
serialNumber=9ebeebf21dc54 5 1e6d5ffc84bb94ca6af89497279007d6 
hvamkant Kaloti 22s 
D 2018.10.08 16:19:33 +05'30' 
अ.ऱ्या कलोती) ती 
(अ.श्या. ) 


प्रत: 

१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपनगरपाल, नगरपाल (aR) यांचे कार्यालय, मुंबई. 

४. महाकेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७.वित्त विभाग, व्यय-५. 

८. विधि व न्याय विभाग का.२३/२४/२५. 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


